लातूर जिल्ह्यातील लातूर व रेणापूर 
तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.५७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० सप्टेंबर, २०२१. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/५६३८, दि.०१/११/२०१९. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/५६३९, दि.०१/११/२०१९. 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/६२८२, दि.१७/१२/२०१९. 
४) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/३३७२, दि.२७/०६/२०१९. 
५) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/३२६५, दि.२१/०६/२०१९. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये लातूर जिल्ह्यातील लातूर व रेणापूर तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून 
रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
तसेच जिल्हा परिषद, लातूर यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून CHAT करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेऊन लातूर जिल्ह्यातील लातूर तालुक्‍यातील 
खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.५७/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत करावयाची 
अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | एकूण लांबी (कि.मी)  दर्जोन्नती 
क्र. नंतरचा क्रमांक 
लातूर तालुका 

| चिचोली (ब) ते येळी रस्ता ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६९ 

२. ।महापूर ते तालुका सरहद्द ०/०० ते २/०० | 2.00 कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१७० 
(राजेवाडी) रस्ता 

३. | खोपेगाव ते तालुका सरहद्द  । ०/०० ते २/०० ।२.०० कि.मी. मीण मार्ग-१७१ 
(सिंधाळाकडे) जाणारा रस्ता 

४. ।खंडापूरते ते तालुका सरहद्द | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७२ 
(आलमलाकडे) जाणारा रस्ता 

५. | वासनगाव- पाखरसांगवीते  ।०/००ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७३ 
खडगाव शिव रस्ता 

६. । विठ्ठलनगर ते पाखरसांगवी ०/०० ते ४/०० ।४००. कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७४ 
शिव रस्ता 

७. ।वासनगाव ते पेठ Rawat |।०/० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७५ 

८. | नवीन चांडेश्वर ते पेठ पाटी ०/०० ते २/०० ।२.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७६ 
रस्ता 

९. । चिखलठाणा ते किळपा रेल्वेगेट | ०/०० ते ४/२०० | ¥.200 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७७ 
रस्ता 

| चिखलठाणा ते तालुका सरहद्द | ०/०० ते २/६०० | 2.400 कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१७८ 
(पांढरी कडे) जाणारा रस्ता 

पो चिखलठाणा ते तालुका सरहद्द | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७९ 
(जवळगा कडे) जाणारा रस्ता 

१२. | चिखलठाणा ते बामणी रस्ता | ०/०० ते ६/०० ।६.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८० 

१३. | प्रजिमा-५९ ते साई उच्च पातळी | ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८१ 
बंधारा ते रामा बोरवटी रस्ता 

१४. | सोनवती ते ग्रामा-१३६ रस्ता । 0/00 ते ३/२०० ।३.२०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८२ 

१५. | धनेगांव - सोनवती ते भातखेडा | ०/०० ते ४/४०० । ४.४० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८३ 
रस्ता 

१६. | कासारगांव ते ग्रामा 34 रस्ता । ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८४ 

१७. | कासारगांव ते रामा - २३५ रस्ता | 0/00 ते २/५०० | 2.400 कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१८५ 

१८. | कासारगांव ते ग्रामा-३९ ते रामा | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८६ 
- २३२ रस्ता 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.५७/नियोजन-२ 


रेणापूर तालुका 
१९. । राजेवाडी ते तालुका सरहद्द ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१०० 
(महापूर) रस्ता. 
एकुण लांबी ५६.९०० कि.मी 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५६.९०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३७८९.३१ --५६.९००) म्हणजेच 
३८४६.२१० कि. मी. इतकी होईल.. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००४१६२५२५१४१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN gel toa वी 
KACHARE जज 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


312120 
58400६1062820520253540६085055, 
१९77६43६7888,48040६97001377६9808808160॥ 
॥ SANDIPAN KACHARE 

5'30' 


प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुकत, औरंगाबाद. 

३) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, लातूर 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 

७) कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद (बां) उत्तर विभाग, लातूर. 

८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


